औद्योगिक न्यायालय, नागपूर, येथील न्यायिक 
अधिका-यांसाठी एक शासकीय वाहन खरेदी 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: औन्यामुं-११२३/प्र.क्र.१९३/कामगार-६ 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक:- 30 जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- १ प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय यांचे पत्र क्र. औन्यामुं/आस्था-२/३७७८दि.०२/११/२०२३. 

२) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. आरओव्ही : ०९१२/ प्र. क्र. २६९/ 

प्रशा.- ४, दि. २८/०२/२०१३. 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय- वाहन २०१७/ प्र. क्र.४१/ १७/विनियम, दि. २८/०७/२०२०. 

४ वित्त विभाग शासन परिपत्रक- अर्थसं-२०२३/ प्र. क्र.४०/अर्थ-३, दि.२८/०७/२०२०. 
प्रस्तावना :- 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई या आस्थापनेसाठी वाचा क्र. २ येथील शासन निर्णय 

अन्वये, २२ वाहने अनुज्ञेय ठरविण्यात आली आहे. त्यापैकी औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या कार्यालयातील 
न्यायिक अधिका-यांकरीता मारुती Maruti Dzire 2 + या प्रकारचे एक शासकीय वाहन खरेदीकरिता वाहनाची 
किंमत रू.७,८१,८०५.४४/-(जीएसटीसह) + सहाय्यभूत साहित्य रक्‍कम रु.१५,१८०/- + CARY रजिस्ट्रेशन 
चार्जेस रु.१८००/- + स्मार्ट कार्ड फी रू.२००/---पोस्टल फी रू.५८/- अशी एकूण रु.७,९९,०४३.४४/- एवढया 
खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची विनंती उक्त वाचा १ येथील पत्रान्वये केली आहे. त्याअनुषंगाने एका 
वाहनासाठी शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या वाचा क्र.१ येथील प्रस्तावातील मागणीनुसार, 
एमएच-३१ एजी-९१२४ या निर्लेखित वाहनांच्या बदली औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या कार्यालयातील न्यायिक 
अधिका-यांकरीता १ नवीन वाहन खरेदीसाठी Gem Portal चे स्थानिक विक्रेते Maruti Suzuki India Ltd. यांनी 
सादर केलेल्या रु.७,९९,०४३.४४/-(अक्षरी रूपये सात लाख नव्यानव्व हजार त्रेचाळीस ) एवढया कमी दराच्या 
निविदेप्रमाणे, विहीत कार्यपध्दतींचा अवलंब करून निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहन खरेदी करण्याच्या 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. निधी उपलब्धतेनुसार शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, 
दिनांक २८/०७/२०२० च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने औद्योगिक न्यायालय, नागपूर 
या कार्यालयातील न्यायिक अधिकारी यांच्या वाहनाकरीता प्रत्येकी रुपये ८.०० लक्ष च्या कमाल 
मर्यादेत (वाहनाची किंमत वस्तू व सेवा कर टेम्पररी रजिस्ट्रेशान चार्जेस मूल्यवर्धित कर सहाय्यभूत 
+ साहित्य (Accessories) इत्यादी अंतर्भूत करून) वाहन खरेदी करण्यात यावी. 


२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६ व क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वाहन खरेदी GeM Portal वरुन विहित 
पध्दतीचा अवलंब करून करण्यात यावी. 

३. या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र -अ मध्ये नमूद निर्लेखित शासकीय वाहनाच्या बदली 
यापूर्वी नवीन वाहन खरेदी करण्यात आले नाही. या धारणेच्या अधिन राहून तसेच विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करून नवीन वाहन खरेदीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं-११२३/प्र.क्र.१९३/कामगार-६ 


याबाबतचा खर्च मागणी क्रमांक के. ४ मुख्यलेखाशिर्ष - २२३० - कामगार व सेवायोजन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्यांतर्गत योजना (००)(०७) औद्योगिक न्यायालयांचे बळकटीकरण (२२३० 
१३१२)- ५१ मोटार वाहने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. सं. क्र.२३०, दि.२१/११/२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौ. 
सं. क्र.२६०/२०२३/व्यय- १६, दि. ०५/१२/२०२३ व अनौ. सं. क्र. ४६८/विनियम, दि. ११/१२/२०२३ अन्वये, 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१३०१२४६४४८४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SWAPNIL YASHWANTRAO KAPADNIS 
WA Pp N | L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 

ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 

2.5.4.20=33895 1 8a88af500ef 1 7fd52858804c56d5b0db93ce68c96 
YA S H WA N T RAO 3876484961 4f0c8b3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=824DB7B32ED13AAC7B6F1F11E717770B52D6784F 

2BC41DDFOE4E9729CDB96F88, cn=SWAPNIL YASHWANTRAO 
KAPADNIS ss 

Date: 2024.01.30 12:46:35 +05'30' 

(स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई, 
प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, नागपूर, 
महालेखापाल - 9 (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
निवड नस्ती (कामगार - ६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


